सहकारी सूतगिरण्यांची अर्थसहाय्यासाठी 

निवड करण्याबाबत- शुद्धीपत्रक 

श्री स्वामी विवेकानंद मागासवर्गीय सहकारी सूतगिरणी 
मर्या. कपिलापूरी, ता. परांडा, जि. धाराशिव. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्र. FART ३३२४/प्र.क्र.०८/टेक्स-१(ब) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय ( विस्तार), मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : १९ मार्च, २०२४. 


वाचा :- 
शासन निर्णय, समक्रमांक दिनांक १६ मार्च २०२४. 


शासन शुद्धीपत्रक:- 


वाचा येथील शासन निर्णय दि. १६ मार्च २०२४ अन्वये श्री स्वामी विवेकानंद मागासवर्गीय सहकारी 
सूतगिरणी मर्या. कपिलापूरी, ता. परांडा, जि. धाराशिव या मागास प्रवर्गातील सहकारी सूतगिरणीची 
शासकीय अर्थसहाय्यासाठी निवड करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. सदर झासन निर्णयातील 
प्रस्तावनेत “श्री स्वामी विवेकानंद मागासवर्गीय सहकारी सूतगिरणी मर्या. कपिलापूरी, ता. परांडा, जि. 
धाराशिव या खुल्या प्रवर्गातील सहकारी सूतगिरणीची शासकीय अर्थसहाय्यासाठी निवड करण्यास मान्यता 
देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता.” या वाक्या ऐवजी “श्री स्वामी विवेकानंद मागासवर्गीय 
सहकारी सूतगिरणी मर्या. कपिलापूरी, ता. परांडा, जि. धाराशिव या मागास प्रवर्गातील सहकारी 
सूतगिरणीची शासकीय अर्थसहाय्यासाठी निवड करण्यास मान्यता देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन 
होता.” असे वाचण्यात यावे. 
2. सदर शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२४०३१९१६४७०८७२०२ असा आहे. हे शुद्धीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, REVENUE AND 
FORESTS DEPARTMENT, 
2 


5.4.20=63 1cf5e4544a7032340c686106b15138df3ef3b889e86fb2026c 


Jadd12d27e41, postalCod 


2, st=Maharashti 
BABURAO PAWAR <x: 
422309976C41CE28C0A1D, SSHRIKRISHNA BABURAO PAWAR 
Di 


2024.03.19 16:56:36 +05'30° 


(श्रीकृष्ण पवार) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


-0 


मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे अप्पर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा.उपमुख्यमंत्री (गृह, विधी व न्याय) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा.उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा. मंत्री (Garay यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय, मुंबई. 

मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

सचिव (वस्त्रोद्योग, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


av A 


Cc 
eS 


93) ०9८ 
नक प. व र्ल आ द 


S 


:2F AFF40BB05D 156355556F7264A3A59AD12DD42F 183 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः सूतगि ३३२४/प्र.क्र.०८/टेक्स-१(ब) 


८) आयुक्त TAM, वस्त्रोद्योग आयुक्‍तालय, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

९) प्रादेशिक उपआयुक्त, TAT, छत्रपती संभाजी नगर. 

१०) विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था, छत्रपती संभाजी नगर 

११) जिल्हाधिकारी, धाराशिव. 

१२) जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, धाराशिव. 

१३) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी वस्त्रोद्योग महासंघ मर्या., मुंबई 

१४) महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२, मुंबई / नागपूर. 

१५) नियोजन विभाग (कार्यासन १४३१), मंत्रालय, मुंबई. 

१६) वित्त विभाग (व्यय-२), मंत्रालय, मुंबई. 

१७) ग्रंथालय, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 

१८) अध्यक्ष श्री स्वामी विवेकानंद मागासवर्गीय सहकारी सूतगिरणी मर्या. कपिलापूरी, ता. परांडा, जि. 
धाराशिव 

१९) निवड नस्ती (टेक्स १ (अ) / (ब). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


